धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील स्वीय सहायक, गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करणेबाबत (निवडसूची वर्ष २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-सीएचए-२०२४/प्र.क्र.५५/का.१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक- २४ सप्टेंबर, २०२४. 
शासन Seat: 
विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
लघुलेखक उच्चश्रेणी, गट-ब(अराजपत्रित) या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास खालील 
परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद अटी व शतींच्या अधीन स्वीय सहायक, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनस्तर एस- 
१७:४७६००-१५११००) या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. नाव व व सध्याचे पद प्रवर्ग  से.ज्ये. पदोन्नतीनंतरची 
क्र. क्र. पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) (५) 
श्रीम. रेश्मा प्रदिप म्हात्रे, स्वीय सहायक, 
ग लघुलेखक (उच्च श्रेणी), gor} ३ | धर्मादाय आयुक्त कार्यालय 
धर्मादाय आयुकत कार्यालय (मुख्यालय), मुंबई (मुख्यालय), मुंबई 
२. सदर पदोन्नती खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे: 


(१ मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले 
असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
श्रीम.म्हात्रे यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेने सदर पदोन्नती/निवडसूची नियमित केल्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर सेवाजेष्ठता व अन्य 
सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पदोन्नत अधिकारी पात्र ठरतील. 


ट्ड 


शासन आदेडा HATH: सीएचए-२०२४/प्र.क्र.५५/का.१, 


प्रत, 


(३) श्रीम.म्हात्रे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयात विहित 
केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केली आहे, या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 

(४) सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या श्रीम.म्हात्रे यांनी पदोन्नती नाकारल्यास पदोन्नतीसंदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्याने घ्यावी. 


३. पदोन्नत अधिका-यांनी सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहील. धर्मादाय आयुक्त कार्यालायाने संबंधित अधिका-यांच्या कार्यमुकततेच्या 
तसेच पदोन्नतीच्या पदावर रुजू करुन घेतल्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२४११२००४६९१२ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANISHA ANIL 
KADAM 


(मनिषा अ. कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

मा. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर, 

मा. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

५. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,वरळी,मुंबई (धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत), 

६. श्रीम. रेश्मा प्रदिप म्हात्रे, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय (मुख्यालय), मुंबई 
(धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत), 

७. सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा-१/कार्यासन-१२), 

८. निवड नस्ती/का.१. 


०८-५७ AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


